आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषी 
उन्नती योजना-कृषी यांत्रिकीकरण 
उपअभियान योजनेकरीता निधी वितरण. 
केंद्र हिस्सा-२४०१ए४५९ 
राज्य हिस्सा-२४०१ए४४१ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २८ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र क्र. ३-१/२०१५-॥/& ([&>), Dt.29.03.2023. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.कृयांयो-४५२२/प्र.क्र.८२/८-अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 


पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षासाठी प्राप्त झालेला केंद्र 


हिस्सा रु.४००.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.२६६.६६६७ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून वितरीत करण्याचा संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर 


करण्यात आला होता. उपरोक्त प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ च्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :- 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन या 


मुख्य लेखाशीर्षातर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना - कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान या योजनेसाठी 


वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून 


केंद्र हिस्सा रु.४००.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.२६६.६६६७ लाख असा एकूण रु.६६६.६६६७ लाख 


इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ | याशा.नि. अन्वये वितरीत 
केंद्र/राज्य मधील करण्यात येत असलेला 
हिस्सा अर्थसंकल्पीत निधी 
तरतूद 
a sae २ ३ शिक आळ षु 
केद्र पुरस्कृत कृषी | २४०१ ॥ ४५९ 
Bath योजना-कृषी केंद्र हिस्सा ३३, ७९९.९९ ४००.०००० 
यांत्रिकीकरण (६०%) | अर्थसहाय्य 
उपअभियान योजना | २४०१ १ ४४१ 
राज्य हिस्सा ५३२.९९ २६६.६६६७ 
(४० %) 
एकूण १३३२.९८ ६६६.६६६७ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.६६६.६६६७ लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी सहासष्ट लाख सहासष्ट 
हजार सहाशे तीस फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरीत योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४७७-२३/व्यय-१४, दि.२६.०४.२०२३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२७१६०८५८६४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


(किरण कि. पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


१०.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


